seta धनंजय कुंभार,कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) यांना 
जलसंपदा विभागातील सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) (गट-अ) या पदावर हजर 
होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: संकिर्ण -११२३/प्र.क्र.२०५/२३/ आ (तांत्रिक), 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ डिसेंबर,२०२३. 
वाचा :- 

१.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 

दि.२.१२.१९९७. 
२.जलसपंदा विभाग शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/ प्र.क्र.१८५/१८ आ (तांत्रिक), 

दि.२०.१०.२०२३. 
३.जलसंपदा विभाग शासन निर्णय : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५/आ (PA), दि.१७.११.२०२३. 
४.मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.मुअ (जस)/आस्था-३/५८३६/सन 2023, 

दि.२२.१२.२०२३. 


शासन आदेशा :- 

श्री.हर्षळ धनंजय कुंभार,कनिष्ठ अभियंता,(स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर जलसपंदा 
विभाग , शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/ प्र.क्र.१८५/१८ आ (तांत्रिक), दि.२०.१०.२०२३ अन्वये सरळसेवेने 
नियुक्‍्तीने पदस्थापना देण्यात आली होती. 
२.  श्री.कुंभार यांची जलसंपदा विभागाअंतर्गत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३ अन्वये सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) (गट-अ) या पदावर निवड झाली आहे. संदर्भिय पत्र क्र.४ वरील पत्रान्वये त्यांना या पदावर 
हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.२.१२.१९९७ मधील नियम क्र. २ (बो (2) (१ 
व शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११८/ प्र.क्र.१८५/१८ आ (तांत्रिक), दि.२०.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार, 
श्री.हर्षळ धनंजय कुंभार,कनिष्ठ अभियंता,(गट-ब अराजपत्रित) यांना जलसंपदा विभागाअंतर्गत सहाय्यक 
कार्यकारी अभियंता,(स्थापत्य) गट-अ या पदावर रूजू होण्याकरीता दि.२९.१२.२०२३ (AA) पासून कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळा www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२९१४४९२१११२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


Digitally signed by MANGESH RAMDAS BAGDE 
M A N G E H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.2 3d6cf4eecf749d5d71a069a321cba021994969cce3b86ba1 Sbfe 
b4a3, (00032, st=Maharashtra, 
serial 3977D5A2A1A7E29FF2889A72947DE46CD8FFC991D80ABDD 
09555 10,७६५ RAMDAS 8१00६ 
Date: 2023.12.29 14:50:34 --05'30' 
(मंगेश बागडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
श्र 


पत, 
१. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२. महालेखापाल-१/२, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


शासन Beal क्रमांकः संकिर्ण -११२३/प्र.क्र.२०५/२३/ आ (तांत्रिक) 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा मुख्य अभियंता (जस), 
जलसंपदा विभाग, पुणे. 

५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता 

७. अ.मु.स. (जलसंपदा)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय) / सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. श्री.हर्षळ धनंजय कुंभार,अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, भामा आसाखेड धरण विभाग, पुणे अधिनस्त टेमघर प्रकल्प उपविभाग क्र.१ टेमघर 

९. कार्यासन (आ (शा.अ.)/ दक्षता-१/२/३), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती आ (तांत्रिक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


